संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय पुणे-२ 
यांनी उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
लातूर येथीळ गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची 
विनंती बदलीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १७ सप्टेंबर,२०१९ 


वाचा :- 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय पुणे यांचे क्र. संआसे-२/ विनंती बदली/लातूर 
मंडळ/न.क्र. ३८/११००/२०१९ दिनांक २६ जुले, २०१९ 

शासन निर्णय :- 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या दि.२६ जुले, २०१९ च्या 
प्रस्तावानुसार संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय पुणे-२ यांनी उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
लातूर येथील गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे विनंतीने बदली करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | नांव व पदनाम सध्याच्या विनंतीने 
पदस्थापनेचे ठिकाण मागितलेले ठिकाण 
[cs 2 3 8 
शं श्री.जगताप अतुल बालकृष्ण उपजिल्हा रुग्णालय, | Bt रुग्णालय 
कार्यालयीन अधिक्षक केज उस्मानाबाद 
२ श्री. bas शाम बुधाजी, | जिल्हा रुग्णालय | स्री रुग्णालय नेकरुन 
कार्यालयीन अधिक्षक उस्मनाबाद 
३ | श्री.सानप प्रकाश विश्वासराव | at रुग्णालय | जिल्हा रुग्णालय बीड 
कार्यालयीन अधिक्षक उस्मानाबाद 
४ | श्री.सानप बाळासाहेब भागवतराव, | स्री रुग्णालय नेकनूर | उपजिल्हा रुग्णालय, 
कार्यालयीन अधिक्षक केज 
५  श्री.भारत निवृत्ती जाधव, सहाय्यक | ग्रामीण रुग्णालय | ग्रामीण रुग्णालय 
अधिक्षक/भांडारपाल तथा | पाटोदा नांदुरघाट 
वस्त्रपाल 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


६ श्री. सानप पांडुरंग गोविदराव ग्रामीण रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय 
सहाय्यक अधिक्षक/भांडारपाल | रायमोहा पाटोदा 
तथा PATS 
७ | श्री.फड सुंदर अंगद , ग्रामीण रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय 
सहाय्यक अधिक्षक/भांडारपाल | तेर रेणापूर 
तथा TAT 
८ | श्री.यादवराज हनमानलु | उपजिल्हा रुग्णालय | जिल्हा हिवताप नांदेड 
नामुलवार, वरिष्ठ लिपीक निलंगा 
९ | श्री. गाढवे संतोष गोविदराव वि कार्यशाळा, (प., | उपसंचालक आरोग्य 
कनिष्ठ लिपीक लातूर सेवा, लातूर 
शबि श्री.मालेराव रविकुमार भिमराव, | ग्रामीण रुग्णालय | स्त्री रुग्णालय लातूर 
कनिष्ठ लिपीक रेणापूर 
शिव १ | श्रीमती मुगळे निता सुरेश, उपसंचालक आरोग्य | उपजिल्हा रुग्णालय 
कनिष्ठ लिपीक सेवा लातूर परळी 
१२ | श्रीमती चव्हाण भाग्यश्री बाबुराव, | ग्रामीण रुग्णालय, | जिल्हा हिवताप 
कनिष्ठ लिपीक औसा कार्यालय, लातूर 
१३ | श्री.केद्रे दिळीप नाथराव, उपजिल्हा रुग्णालय | ग्रामीण रुग्णालय 
कनिष्ठ लिपीक देगलूर जळकोट 
१४ | जाधव देवेद्र तुकाराम जिल्हा क्षयरोग केद्र, ग्रामीण रुग्णालय, 
कनिष्ठ लिपीक बीड नांदुरघाट 
१५ | श्री. फुटाणे राहुल शाहाजीराव, | उपजिल्हा रुग्णालय, | उपसंचालक आरोग्य 
कनिष्ठ लिपीक केज सेवा लातूर 
१६ | श्री.कनसे किशोर बाबासाहेब, | उपजिल्हा रुग्णालय, | उपजिल्हा रुग्णालय 
वाहनचालक केज कळंब 
१७ | श्री.पाचपुते लक्ष्मण खंडुजी | ग्रामीण रुग्णालय | ट्रामा केअर युनिट 
वाहनचालक मांडवी उपजिल्हा रुग्णालय 
गोकुंदा 
१८ | श्री. धोंड अन्नाराव रामराव, ट्रॉमा केअर युनिट | ग्रामीण रुग्णालय, 
वाहनचालक उपजिल्हा रुग्णालय | कंधार 
गोकुंदा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


१९ | श्री.धोडगे विठ्ठल वापुराव ग्रामीण रुग्णालय लोहा | ग्रामीण रुग्णालय कंधार 
क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी 

२०  श्री.गिते hard सखाराम ग्रामीण रुग्णालय, | ग्रामीण रुग्णालय, लोहा 
क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी कंधार 

२१ | श्री.चव्हाण चेतन राजेंद्र जिल्हा रुग्णालय बीड । जिल्हा रुग्णालय 
क्ष किरण वैज्ञानिक अधिकारी उस्मानाबाद 

२२ | श्री.नायब बालाजी सुधाकर ससंआसे (हि), लातूर । पोलिस रुग्णालय 
औषध निर्माण अधिकारी बाभळगाव 

२३ श्री. गाडेकर भाऊसाहेब | उपजिल्हा रुग्णालय, | पोलीस रुग्णालय, बीड 
प्रभाकरराव, औषध निर्माण | गेवराई 
अधिकारी 

av | श्री. होख अहमद रियाजोद्दिन, | ग्रामीण रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
औषध निर्माण अधिकारी पाटोदा 

२५ | श्री.राख बारीकराव aspen, | ग्रामीण रुग्णालय, | स्री रुग्णालय नेकनुर 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी पाटोदा 

२६ | श्री.सानप विवेकानंद लिंबाजी, | स्त्री रुग्णालय, नेकनुर | ग्रामीण रुग्णालय, 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी पाटोदा 

२७ श्री. नागरगोजे महादेव त्र्यंबकराव | जिल्हा क्षयरोग | जिल्हा क्षयरोग केद्र, 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी केंद्र,बीड लातूर 

२८  श्री.कुलकर्णी राम दिगंबर उपजिल्हा रुग्णालय | जिल्हा रुग्णालय बीड 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी गेवराई 

२९ | श्री.सानप प्रकाश महादेव जिल्हा रुग्णालय बीड । उपजिल्हा रुग्णालय 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी गेवराई 

३० | श्री.ताटे संभाजी सदाशिव, उपजिल्हा रुग्णालय | जिल्हा रुग्णालय बीड 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी उमरगा 

३१ | श्री.नवटाके प्रविण बाजीराव ग्रामीण रुग्णालय, | जिल्हा क्षयरोग केंद्र, 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी देवणी उस्मानाबाद 

३२ श्री. बनसोडे सुभाष निवृत्तीरव  । जिल्हा क्षयरोग केंद्र स्त्री रुग्णालय 
प्रयोगशाळा वै.अधिकारी लातूर उस्मानाबाद 

३३ | श्रीमती बटवाड ज्ञानेश्वरी विठ्ठल | उपजिल्हा रुग्णालय, | स्त्री रुग्णालय, लातूर 


परिसेविका 


निलंगा 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


३४ | श्रीमती दुबे सिमा बद्रीप्रसाद , | ट्रामा केअर युनिट | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
परिसेविका गेवराई 

३५ | श्रीमती साने बिरुमती विश्वासराव, | स्त्री रुग्णालय, नेकनुर | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
परिसेविका 

३६ | श्रीमती ets कल्पना तुळशीराम , | उपजिल्हा रुग्णालय | जिल्हा रुग्णालय 
आहारतज्ञ तुळजापूर उस्मानाबाद 

३७ श्री. अघमकर समिप संजय, | उपजिल्हा रुग्णालय, | स्री रुग्णालय, नांदेड 
अधिपरिचारीका (पुरुष) परळी (वै) 

३८ | श्री.मानवतकर क्रद्शिकेष मधुकर | उपजिल्हा रुग्णालय | स्त्री रुग्णालय, नांदेड 
अधिपरिचारक (पुरुष) ,परळी (वै) 

३९ श्रीमती gage मनिषा fear, | उपजिल्हा रुग्णालय स्त्री रुग्णालय 
अधिपरिचारीका निलंगा उस्मानाबाद 

४० | श्रीमती कोमावाड मुक्ताबाई | उपजिल्हा रुग्णालय, | स्त्री रुग्णालय, नांदेड 
नागोराव, अधिपरिचारीका मुखेड 

४१ | श्रीमती स्वामी शिला पंचाक्षरी , | ग्रामीण रुग्णालय, | स्री रुग्णालय, नांदेड 
अधिपरिचारीका मांडवी 

४२ | श्रीमती चव्हाण प्रमिला मुरळीधर, | ग्रामीण रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय , बीड 
अधिपरिचारीका नांदुरघाट 

४३ | श्रीमती मोराळे सुषमा भगवानराव, | स्त्री रुग्णालय नेकनुर | जिल्हा रुग्णालय, बीड 


अधिपरिचारीका 


४४ | श्रीमती मुंडे (उगलमुगले) aT) जिल्हा रुग्णालय, बीड | उपजिल्हा रुग्णालय, 
श्रीगणेशा, अधिपरिचारीका परळी (वै.) 

४५ | श्रीमती सातपुते शिला शिवाजी, | शासकीय महिला | जिल्हा रुग्णालय, 
अधिपरिचारीका विद्यार्थि वसतीगृह, | उस्मानाबाद 

मुरुड 

४६ श्रीमती देशमुख स्वाती | जिल्हा रुग्णालय, बीड | स्री रुग्णालय, नांदेड 
दिलीपराव, अधिपरिचारीका 

४७ श्रीमती माळी शितल | जिल्हा रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
श्रीधर,अधिपरिचारीका उस्मानाबाद 

४८ | श्रीमती नलवडे जया रोहिदास, | जिल्हा रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय बीड 
अधिपरिचारीका उस्मानाबाद 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


४९ | श्रीमती LHe रुक्सार ऐजाज | फिरते वैद्यकीय पथक, | स्री रुग्णालय, नांदेड 
हुसैन, अधिपरिचारीका उदगीर 

५० | श्रीमती गडकरी पार्वती बळवंत, | उपजिल्हा रुग्णालय | उपजिल्हा रुग्णालय, 
अधिपरिचारीका मुखेड उदगीर 

५१ | श्री.इंद्राळे सुशांत सुर्य भाण उपजिल्हा रुग्णालय, | ग्रामीण रुग्णालय, 
अधिपरिचारक (पुरुष) मुखेड देवणी 

५२  श्री.गेरी भागवत रमाकांत, उपजिल्हा रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
अधिपरिचारक (पुरुष) मुखेड 

५३ | श्रीमती इनामे अश्विनी अण्णासाहेब | जिल्हा रुग्णालय, बीड | उपजिल्हा रुग्णालय, 
अधिपरिचारीका केज 

५४ | श्रीमती लहाणे अर्चना रामराव, | जिल्हा रुग्णालय, बीड | शासकीय महिला 


अधिपरिचारीका 


विद्यार्थी वस्तीगृह, मुरुड 


a 


श्रीमती आम्रपाली भारत कांबळे 


ग्रामीण रुग्णालय, STAT 


स्री रुग्णालय, नांदेड 


अधिपरिचारीका केअर, भोकर 

५६ | Hara इब्राहिम शोख अब्दुल, | स्त्री रुग्णालय लातूर | उपजिल्हा रुग्णालय, 
ईसीजी तंत्रज्ञ परळी 

५७ | श्रीमती  गालफाडे प्रभादेवी उपजिल्हा रुग्णालय, | जिल्हा रुग्णालय, बीड 
प्रल्हाद, रक्तपेढी वै.अधिकारी  । केज 

uel stare जावेद  मुखीद, | स्त्री रुग्णालय, नांदेड । जिल्हा रुग्णालय 
प्रयोगशाळा सहाय्यक नांदेड 

५९ | श्री.गुंजाळ अच्युत सुदाम, उपजिल्हा रुग्णालय, | ग्रामीण रुग्णालय, 
प्रयोगशाळा सहाय्यक मुखेड चिंचवण 

६० | श्री.महाव्दार अनिळ शिवाजी, | उपजिल्हा रुग्णालय, | ग्रामीण रुग्णालय, 
प्रयोगशाळा सहाय्यक मुखेड चिंचवण 

६१ | श्री.राठोड are देवराव, ग्रामीण रुग्णालय, | उपजिल्हा रुग्णालय, 
प्रयोगशाळा सहाय्यक माहुर केज 

६२ | श्री. चिलगर सिध्देश्वर दामोधर, | ग्रामीण रुग्णालय, | उपजिल्हा रुग्णालय 
प्रयोगशाळा सहाय्यक मांडवी परळी 

६३ | larg हसन मजीदसाब, ईसीजी | उपजिल्हा रुग्णालय, | स्री रुग्णालय, लातूर 
तंत्रज्ञ केज 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.४९९/सेवा-५ 


हे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकी कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि झासकी कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतूदींनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर बदली आदेश कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार केल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व बदली 
प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909171103176317 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


WALZADE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e 
5d24847898197ddd6b0366a9177f097ed0 


887a, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialINumber=b4e19876ab3eec36e3a3b9 


88441648ab87470cdfe66b14cfbe7ac9bd 


770485c1, ou=PUBLIC HEALTH DEPT, 
WA | Z A D ) FE o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ARCHANA VILAS WALZADE 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 

२. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व मंडळे 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

४. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, (सर्वी 

५. सर्व जिल्हा/उप जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. सर्व वैद्यकीय अधिकारी 

७. सर्व संबंधित कर्मचारी (मार्फत सर्व संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई 
यांच्यामार्फत) 

८. मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०.निवडनस्ती (सेवा-५) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


